पदस्थापनेत बदल करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०२३/ प्र.क्र.४५/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २८.२.२०२३ 


संदर्भ :- सा.बां.विभाग, शासन आदेशा, क्र.पीओजी-२०२२/प्र.क्र. २६२/सेवा-२, दि.५.१.२०२२ 


SIRT आदेठा 


संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातून 
उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आळेली आहे. सदर आदेशातील 
खालील तक्त्यात नमूद अभियंत्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.४ मध्ये नमूद केलेल्या पदस्थापनेमध्ये त्यांच्या 
विनंतीनुसार बदल करण्यात येऊन त्यांची सुधारित पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.५ मध्ये 
दर्शविलेल्या पदावर सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अभियंत्याचे नांव वाटप केलेला | यापूर्वी दिलेली पदस्थापना | सुधारित पदस्थापना 
महसूल विभाग 
| 9 | २ ३ 8 4 
ae श्री. फारुक मोहिउद्दीन | नागपूर सा.बां. उप विभाग, | उप कार्यकारी अभियंता, 
एकबालउद्दीन महंमद सिंदेवाही, जि.चंद्रपूर जि.प. (बांध.) विभाग, वर्धा 


२. श्री. फारुक मोहिउद्दीन एकबालउद्दीन महंमद यांना संदर्भाधीन पदोन्नती आदेशातील अटी व शर्ती लागू 
राहतील. 


सदर शासन आदेडठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२२८१८२०२७३९१८ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PATIL SWATI SACHIN 


(स्वाती स.पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल -२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
२. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 
३. मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
४. मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वर्धा 


शासन आदेश क्रमांकः VSCIVA-2023/ प्र.क्र.४५/सेवा-२ 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा 

संबंधित अभियंता यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांच्या मार्फत. 
मा. मंत्री (सा.बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी 
सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (सा.बां.)/सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय मुंबई. 

निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


